"पालघर जिल्ह्यातील (प्रकल्प कार्यालय डहाणू व 
जव्हार अंतर्गत असलेल्या) आश्रमशाळेतील प्रगत 
१०० विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी व वैद्यकिय 
शिक्षणाकरीता प्रवेशासाठी बाह्यस्रोताव्दारे पुरक 
मार्गदर्शन व शैक्षणिक साहित्य पुरवठा करणे” या 
कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक तत्वांना मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०२२/प्र.क्र.७५/का-१९ 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
तारीख: २६/०७/२०२२ 
संदर्भ- 
१) जनजाती कार्य मंत्राळय,नवी दिल्ली यांचे पत्र H.F.No.99094/09/2098-Grants, 
दि.११/०३/२०१९ 
२) विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. ४९ /का-१९ दि. २/८/२०१९ 
3) आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग यांचे पत्र क्र. विकेस २०१९/प्र.क्र.१३/का.८(५) / 
३५६६ दिनांक २७ जुन २०२२ 


प्रस्तावना- 

केंद्र शासनाकडून विशेष केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत अनुदान, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 
२७५(१ अंतर्गत व अदिम जमाती विकास कार्यक्रम या योजनाअंतर्गत राज्य शासनास अनुदान प्रदान 
होत असते. या योजनअंतर्गत प्राप्त होणा-या अनुदानासाठी मा. मुख्य सचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखालील समितीच्या मान्यतेने सन २०१९-२० करिता प्रस्ताव सादर करणेत आले होते. 
सदर प्रस्तावांमध्ये “liTian pace Education-Super ५० Tribal students selected from 
engineering & medical aspirants for competitive exams and Olympiads” या प्रस्तावाचा 


समावेडा होता. 


२. सरदर प्रस्तावांच्या अनुषंगाने जनजाती कार्य मंत्रालयाने दिनांक १२.०२.२०१९ रोजी 
आयोजीत केलेल्या Project Appraisal Committee (PAC) बैठकीमध्ये “IlTian pace 
Education-Super 4° Tribal students selected from engineering & medical aspirants for 
competitive exams and Olympiads” हि योजना सन २०१९-२० करिता fears केंद्रीय सहाय्य 
योजने अंतर्गत राबविण्यासाठी रू.५१२.०० लक्ष इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास संदर्भ १ येथील 
पत्रान्वये मंजुरी दिली आहे. त्यानुषंगाने संदर्भ २ येथील शासन निर्णयान्वये सदर कार्यक्रम 
राबविण्यास मान्यता देणेत आली आहे. आता संदर्भ ३ येथील पत्रान्वये आयुक्‍त, आदिवासी विकास 
यांनी सदर कार्यक्रमाची अंमलबजावणी पुर्ण झाल्याचे कळवुन रु. ८१.०० लक्ष इतका निधी शिल्लक 
असल्याचे कळविले आहे. तसेच सदर रक्कमेमधुन मुळ योजनेच्या धर्तीवर "पालघर जिल्ह्यातील 
(प्रकल्प कार्यालय डहाणू व जव्हार अंतर्गत असलेल्या) आश्रमशाळेतील प्रगत १०० विद्यार्थ्यांना 
अभियांत्रिकी व वैद्यकिय शिक्षण प्रवेशासाठी बाह्यस्त्रोताव्दारे पुरक मार्गदर्शन व शैक्षणिक साहित्य 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०२२/प्र.क्र.9७५/का-१९ 


पुरवठा करणे” हा दोन वर्षाचा कार्यक्रम राबविण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर प्रस्तावास 
मान्यता देणेची बाब शासनाच्या विचारधिन होती. 


शासन निर्णय- 

पालघर जिल्ह्यातील आश्रम शाळांमधील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय व अभियांत्रिकी 
शिक्षणासाठी नामांकित संस्थामध्ये प्रवेश मिळण्यासाठी आवश्‍यक असणारे प्रवेशा परिक्षांचे प्रशिक्षण 
उपलब्ध करुन देऊन त्यांना नामांकित संस्थामध्ये वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शिक्षण घेणेकरिता प्रवेशा 
मिळवुन देणे या हेतुने "पालघर जिल्ह्यातील (प्रकल्प कार्यालय डहाणू व जव्हार अंतर्गत असलेल्या) 
आश्रमशाळेतील प्रगत १०० विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी व वैद्यकिय शिक्षणाकरीता प्रवेशासाठी 
TATE पुरक मार्गदर्शन व शैक्षणिक साहित्य पुरवठा करणे” ह्या रु. ८१.०० लक्ष रक्कमेच्या 
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीस या झासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - १ नुसार मंजूरी 
प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. सदर योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वितरीत तरतूदींच्या मर्यादेत योजना 
राबविण्याबाबत त्वरीत कार्यवाही आयुक्‍त, आदिवासी विकास ,नाशिक यांनी करावी व त्याचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक व भौतिक अहवालासह झासनास सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. 


ay हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७२६१२४११९०७२४ असा आहे. हा SST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने. 


Prakash Vijay 
Waje 


(प्रकाशा वि. वाजे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.मंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 
) मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) सचिव,आदिवासी विकास यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 
) आयुक्‍त, आदिवासी विकास,नाशिक. 
) आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
) 
) 
) 
) 


mm LS 0८ WwW A 


उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास ठाणे. 

प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, डहाणु, जव्हार. 
मुख्याध्यापक, वागड पेस ग्लोबल स्कूल, विरार , जि. पाळघर 

१०) संगणक समन्वयक,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

११) निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


nN Sf 


vo 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०२२/प्र.क्र.७५/का-१९ 


परिशिष्ट १ 


i योजनेचे नाव 


पालघर जिल्ह्यातील (प्रकल्प कार्यालय डहाणू व जव्हार अंतर्गत 
असलेल्या) आश्रमशाळेतील प्रगत १०० विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी व 
वैद्यकिय शिक्षण प्रवेशासाठी sealer पुरक मार्गदर्शन व 
शैक्षणिक साहित्य पुरवठा करणे 


२ | योजनेचे प्रस्तावित 


प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, डहाणू व 


लाभ क्षेत्र जव्हार अंतर्गत असलेल्या आश्रमशाळा मधील एकुण १०० विद्यार्थी / 
विद्यार्थीनी. 
३ | वित्तीय तरतूद © विशोष केंद्रीय सहाय्य योजनेतर्गत सन २०१९-२० मध्ये AG “IlTians 


Pace Education- Super ५० Tribal students selected from 
engineering & medical aspirants for competitive exams and 
Olympiads” ह्या योजनेच्या अंमलबजावणीअंती शिल्लक असलेला रु. 
८१.०० लक्ष इतका निधी 


| या योजनेत येणारे 
खर्चाचे अंदाजपत्रक 


ओ) अभियांत्रिकीसाठी प्रति विद्यार्थी खर्च रक्‍कम (२ वर्षासाठी) 


अ. खर्चाची बाब प्रति अंदाजे खर्च 
क्र विद्यार्थी 
खर्च 
| प्रशिक्षण फो 30,000/ | रु. ३०,००,०००/- 
२ । प्रवेशपरीक्षेच्या 20,000/ | रु. १०,००,०००/- 
अभ्यासक्रमाशी निगडीत - 
पुस्तके, विद्यार्थ्याच्या 
गुणवत्ता वाढीकरीता 
अनुषांगिक बाबी 
एकूण रू.४०,००,०००/- 


मुल्यमापन, सनियंत्रण, व्यवस्थापन व इतर अनुषंगीक खर्च रु. ५० ,000/- 
एकुण- रु. ४०,५०,०००/- 


ब) वैद्यकीयसाठी प्रति विद्यार्थी खर्च रक्‍कम (२ वर्षासाठी) 


अ.क्‌ खर्चाची बाब प्रति विद्यार्थी | अंदाजे खर्च 
र. खर्च 
ea प्रशिक्षण फो ३०,०००/- रु. 
३०,००,०००/- 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०२२/प्र.क्र.७५/का-१९ 


२ । प्रवेशपरीक्षेच्या २०,०००/- रु. 
अभ्यासक्रमाशी निगडीत १०,००,०००/- 
पुस्तके, विद्यार्थ्याच्या 
गुणवत्ता वाढीकरीता 
अनुषांगिक बाबी 

एकूण रू.४०,००,०००/ 


मुल्यमापन, सनियंत्रण, व्यवस्थापन व इतर अनुषंगीक खर्च रु. ५०,०००/- 


एकुण- रु. ४०,५०,०००/- 
एकुण-अव ब रु. ८१,००,०००/- 


योजना राबवणारी ७ अभियांत्रिकी करिता प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी 
यंत्रणा विकास प्रकल्प, डहाणू, जि. पालघर व 
७ वैद्यकिय करिता प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास 
प्रकल्प जव्हार, जि.पालघर 
नियंत्रक अधिकारी © अपर आयुक्त, आदिवासी विकास ठाणे 
योजनेचा Seat / ७ आश्रमशाळेतील आदिवासी विद्यार्थ्यांना वैद्यकिय व अभियांत्रिकी 
हेतु प्रवेशाकरीता असलेल्या NEET, JEE,AIEEE यांसारख्या प्रवेशा 
परीक्षांचे प्रशिक्षण देणे. 
०» विद्यार्थ्यांना नामवंत शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेश मिळवून देणेकरीता 
मार्गदर्डान करणे. 
योजना «७ अभियांत्रिकी व वैद्यकिय अभ्यासक्रमास प्रवेशाकरीता असलेल्या 
अंमलबजावणीची प्रवेशपरीक्षेचे ATS करणेकरीता प्रकल्प कार्यालय डहाणू प 
प्रकल्प कार्यालय जव्हार अंतर्गत असलेल्या आश्रमशाळेंतून मार्च- 
कार्यपध्दती ह. cs . aS 


2022 मध्ये १० वी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांमधून प्रत्येकी ५० 
विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येईल. 

विद्यार्थ्यांच्या निवडीसाठी प्रकल्प कार्यालय स्तरावर वस्तुनिष्ठ 
बहुपर्यायी स्वरूपाची निवड परीक्षा घेण्यात येईल. 

अभियांत्रिकी निवडपरीक्षा अभ्यासक्रम दर्जा- १० वीच्या दर्जाचे 
गणित,भौतिकशझास्त्र व विज्ञान विषयांवर आधारीत 

वैद्यकीय निवडपरीक्षा अभ्यासक्रम दर्जा- १० वीच्या दर्जाचे 
भौतिकशास्त्र, जीवशास्त्र व रसायनशास्त्र विषयांवर आधारीत 
वैद्यकिय व अभियांत्रिकी शिक्षणास प्रवेशासाठी असलेल्या 
प्रवेशपरीक्षेच्या मार्गदर्शनासाठी घेण्यात येणाऱ्या चाळणी परीक्षेतील 
गुणाणुक्रमे उत्तीर्ण होऊन निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी 
शिक्षणास प्रवेशासाठी असलेल्या प्रवेशपरीक्षेच्या मार्गदर्शनाकरीता 
विद्यार्थ्यांना प्रकल्प कार्यालय डहाणू अंतर्गत असलेल्या शासकीय 
आश्रमशाळेत इ.११ वी व १२ वीच्या अभ्यासक्रमासोबतच 
अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी असलेल्या प्रवेशा परीक्षांसाठी प्रशिक्षण 
देण्यात येईल. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०२२/प्र.क्र.७५/का-१९ 


तसेच वैद्यकिय शिक्षणास प्रवेशाकरीता असलेल्या प्रवेशापरीक्षेच्या 
मार्गदर्शनासाठी विद्यार्थ्यांना प्रकल्प कार्यालय जव्हार अंतर्गत 
असलेल्या शासकीय आश्रमशाळेत इ.११ वी व इ.१२ वीच्या 
अभ्यासक्रमासोबतच वैद्यकिय शिक्षण प्रवेशाकरीता असलेल्या 
प्रवेशापरीक्षाचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. 

योजनेच्या अनुषंगाने निवड करण्यात येणाऱ्या विद्यार्थ्याबाबत 
किमान पात्रता निकष- 

«७ विद्यार्थी आदिवासी विकास विभागाचे झासकीय/ 
नामांकित/ अनुदानित/एकलव्य निवासी शाळेमध्ये 
इ.१० वीची परीक्षा मार्च-२०२२ मध्ये उत्तीर्ण झालेला 
असावा. 

« विद्यार्थी हा अनुसुचित जमातीचा असावा 

- विद्यार्थ्यांचा निवडीबाबतची संपूर्ण प्रक्रिया 
अंमलबजावणी यंत्रणा पार पाडतील. 

«७ जर काही करणास्तव yo विद्यार्थ्यांमधीळ एखाद्या 
विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतळा नाही तर प्रतीक्षा यादीतील 
गुणानुक्रमानुसार पुढील विद्यार्थ्यांला प्रवेश दिला 
जाईल. 

प्रवेशित विद्यार्थ्यांना इ.१२ वी बोर्डाची परीक्षा संपल्यानंतरही सर्व 
वैद्यकीय व अभियांत्रिकी प्रवेशा परीक्षा होईपर्यंत प्रशिक्षण देण्यात 
येईल व महाविद्यालयात प्रवेशासाठी मार्गदर्शन करण्यात येईल. 
वैद्यकिय व अभियांत्रिकी शिक्षणास प्रवेशाकरीता घेण्यात येणाऱ्या 
प्रवेश परीक्षांचे मार्गदर्शन करणेकरीता संस्थेची नेमणूक करण्यात 
येईल. 

अभियांत्रिकी शिक्षणास प्रवेशाकरीता घेण्यात येणाऱ्या प्रवेशपरीक्षेचे 
प्रशिक्षण देणेकरीता संस्थेची निवड ही विहीत निवड प्रक्रिया राबवून 
प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प डहाणू 
यांनी करावी. 

वैद्यकिय शिक्षणास प्रवेशाकरीता घेण्यात येणाऱ्या प्रवेशपरीक्षेचे 
प्रशिक्षण देणेकरीता संस्थेची निवड ही विहीत निवड प्रक्रिया राबवून 
प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प जव्हार 
यांनी करावी. 

प्रशिक्षण देणेकरीता निवड करण्यात आलेल्या संस्थेचे मार्गदर्शक 
प्रकल्प कार्यालय डहाणू अंतर्गत असलेल्या शासकीय आश्रमशाळेत 
विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी शिक्षणाच्या व प्रकल्प कार्यालय जव्हार 
अंतर्गत असलेल्या शासकीय आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांना वैद्यकिय 
शिक्षणाच्या प्रवेशापरीक्षेचे मार्गदर्शन करतील. 


९ | योजनेच्याअटी व 
शर्ती 


वैद्यकिय व अभियांत्रिकी साठी प्रत्येकी प्रगत ५० विद्यार्थ्यांची निवड 
करण्याची जबाबदारी ही प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र.हाणू व 
जव्हार जि.पालघर यांची असेल. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०२२/प्र.क्र.७५/का-१९ 


«७ निवड करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांची २ वर्षात अभियांत्रिकी व 
वैद्यकिय शिक्षणाच्या प्रवेशाकरीता असलेल्या प्रवेशपरीक्षेचे 
मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी निवड करण्यात येणाऱ्या संस्थेची 
असेल. 

«७ संस्थेमार्फत करण्यात येणाऱ्या मार्गदर्शनाचा व विद्यार्थ्यांनी केलेल्या 
प्रगतीचा आढावा प्रत्येकी २ महिन्यांनी सनियंत्रण व मुल्यमापन 
समितीस सादर करण्याची जबाबदारी संबंधीत प्रकल्प अधिकारी 
यांची असेल. 

«७ निवड करण्यात येणाऱ्या संस्थेने प्रत्येक विषयानुसार विद्यार्थ्याची 
परिपूर्ण तयारी करून घेणे तसेच प्रत्येक विद्यार्थ्यांवर वैयक्तिक लक्ष 
केंद्रित करणे बंधनकारक असेल. 

७ दोन वर्षाच्या कालावधीत आवश्‍यक असणारा अभ्यासक्रम/ 
प्रशिक्षण/ कार्यशाळा व प्रात्यक्षिके संस्थेने देणे बंधनकारक राहील. 

«७ प्रवेशपरीक्षेच्या अभ्यासक्रमाशी निगडीत पुस्तके, विद्यार्थ्याच्या 
गुणवत्ता वाढीच्या अनुषंगिक बाबी ठरविण्याची जबाबदारी 
मुल्यमापन समितीची असेल व पुरविण्याची जबाबदारी संबंधित 


प्रकल्प कार्यालयाची असेल. 
| ० | सनियंत्रण व ७ योजनेचे सनियत्रण व मुल्यमापनाकरीता पुढीलप्रमाणे समिती 
मूल्यमापन समिती गठित करण्यात येत आहे. 
«७ अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे - अध्यक्ष 
«७ उपायुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे - सदस्य 
७ प्रकल्प अधिकारी प्रकल्प कार्यालय डहाणू/जव्हार - सदस्य 
७ सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (शिक्षण), आदिवासी विकास,ठाणे 
- सदस्य 
७ सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास 
प्रकल्प डहाणू - सदस्य 
७ सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास 
प्रकल्प जव्हार - सदस्य सचिव 
त १ | योजनेची २ वर्ष (शौक्षणिक TY सन २०२२-२३ व २०२३-२४) 
अंमलबजावणीचा 
कालावधी 
१२ | निधी वितरणाची «७ सदर योजनेच्या निधीतून प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी 
कार्य पद्धती विकास प्रकल्प डहाणू यांना रू.४० लक्ष व प्रकल्प अधिकारी, 


एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प जव्हार यांना रू.४० लक्ष निधी 
वर्ग करण्यात येईल. 

«७ संस्थेची निवड झाल्यानंतर कार्यारंभ आदेश देऊन योजनेसाठी 
प्रथम हप्ता म्हणून मंजूर निधीच्या ३० टक्के निधी संबंधित प्रकल्प 
अधिकारी संस्थेस वर्ग करतील. 

© योजनेची अंमलबजावणी सुरू होऊन सहा महिन्यांनी आढावा घेऊन 
२० टक्के निधी संस्थेस अदा करण्यात यावा. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०२२/प्र.क्र.७५/का-१९ 


योजनेच्या दुसऱ्या वर्षाच्या सुरूवातीला Yo टक्के निधी संस्थेस अदा 
करण्यात यावा. 
उर्वरीत १० टक्के निधी योजनेची अंमलबजावणी यडास्वीरित्या पूर्ण 
केल्याबाबतचा अहवाल प्राप्त करून घेतल्यानंतर संस्थेस अदा 
करण्यात यावा. 


१३ 


योजनेची 
फलनिष्पती 


जास्तीत जास्त आदिवासी विद्यार्थ्यांना NEET,JEE,AIEEE 
यांसारख्या प्रवेश परीक्षांमध्ये उज्वळ यश मिळवून वैद्यकीय व 
अभियांत्रिकी शिक्षणाकरीता नामवंत संस्थामध्ये प्रवेश मिळवतील. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


